पोलीस महासंचालक कार्यालयातील विधी सल्लागार 
या पदावर पदोन्नती देण्यास पात्र असलेल्या विधी 
अधिकाऱ्यांची निवडसूची तयार करण्याकरीता 
विभागीय पदोन्नती समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.२०९/पोल-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन १२, 
दि.०१.०८.२०१९. 


उपरोक्‍त झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
पोळीस महासंचालक कार्यालयातील विधी सल्लागार या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी पात्र असलेल्या 
विधी अधिकाऱ्यांची निवडसुची तयार करण्यासाठी खालीलप्रमाणे विभागीय पदोन्नती समिती गठीत 
करण्यात येत आहे :- 


१. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई .. अध्यक्ष 

२. महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुबई .. सदस्य 

३. अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई .. सदस्य 

४. सह सचिव, समाजिक व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई .. सदस्य 

५. वरील पैकी कोणीही अधिकारी मागासवर्गीय नसल्यास अ.मु.स. .. स्वीकृत सदस्य 
(गृह) यांनी नामनिर्देशित केळेला उप सचिव / सह सचिव (मागास वर्गीयांचा 
दर्जाचा एक मागासवर्गीय अधिकारी प्रतिनिधी) 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२१२०११५०६१७७३२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
SANDEEP 
BHIVRAJ PAWAR = 
(संदीप भि. पवार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


area निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.२०९/पोळ-१० 


४) अप्पर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


५) अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


७) विशेष पोलीस महानिरिक्षक (आस्थापना), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


८) विशेष पोलीस महानिरिक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९) सह पोलीस आयुक्‍त (प्रशासन), बृहन्मुंबई. 

१०) सह सचिव (पोळ-१०), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११)सह सचिव, सामाजिक व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन -१२, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवडनस्ती (पोळ-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


